अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावरुन 
अधीक्षक अभियंता (निवडश्रेणी) (स्थापत्य) 
या पदावर पदोन्नती ... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१०/ प्र.क्र. ५४/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० सप्टेंबर, २०१८ 


शासन Bear :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन अधिसूचना दिनांक ३.२.२०११ अन्वये विहीत केलेल्या 


सेवाप्रवेश नियमानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्था) या संवर्गात कार्यरत 


असणाऱ्या खालील तक्त्यामध्ये नमूद तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


दिनांकापासून अधीक्षक अभियंता (निवडश्रेणी) (स्था) या पदावर पाचव्या वेतन आयोगा जुसार वेतनश्रेणी 


(१४३००-५४००-१८३००८) / सहाव्या वेतन MANGAN वेतनस॑रचना (फी.बी.-४ वेतन FE 3७४००-६७०००, 


ग्रेड वेतन ८७००) निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या 


प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. खालील तक्त्यात नमूद तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांची सदर पदोन्नती, पुढे नमूद केलेल्या 


बाबींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे : 


सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 

ii. सदर पदोन्नती श्री. आर. टी. पाटील (सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता) व इतर यांनी मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्रमांक ७८८/२०१२ मधील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


शासन आदेठा क्रमांकः पीओजी-१२१०/ प्र.क्र. ५४ / सेवा-१ 


अ. क्र. अधीक्षक अभियंता (निवडश्रेणी) (स्था) 
या पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक 
निवडसूची वर्ष : सन २००२-२००३ ची पूरक निवडसूची 
शिळ श्री. एस. आर. नंदर्गीकर ३०.६.२००३ 
२ | at. बी. ए. aS (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) ३०.६.२००३ 
निवडसूची वर्ष : सन २००३-२००४ 
लि श्री. पी. के. निनावे १.८.२००४ 
निवडसूची वर्ष : सन २००५-२००६ 
fe | श्री. एस. एम. रामचंदानी १.१०.२००५ 
२. श्री.पी. डी. ममदापुरे २४.११.२००५ 
3 | St. एस. एम. सबनीस २४.११.२००५ 
४ | श्री. एस. व्ही. चहांदे (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) २४.११.२००५ 
५ | att. एन. टी. बोराडे (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) २४.११.२००५ 
६ श्री. जी. एम. कंधारे (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) १.३.२००६ 
७ | श्री. एम. झियाउद्दीन १४.८.२००६ 
८ | श्री. टी. व्ही. कोंथम १४.८.२००६ 
९ | श्री. एस. पी. सोनवणी १४.८.२००६ 
निवडसूची वर्ष : सन २००६-२००७ 
| 9 | श्री. एन. डब्ल्यू. मेंढकर १.१०.२००६ 
२ | at. एस. बी. तामसेकर १.१२.२००६ 
३ | श्री. एस. एम. पंचगल्ले १.४.२००७ 
४ | oft. एस. सी. चौधरी ६.७.२००७ 
५ | at. जी. आर. दुसेजा ६.७.२००७ 
६ | श्री. पी. जी. गणवीर (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) ६.७.२००७ 
निवडसूची वर्ष : सन २००७-२००८ 
[ae | श्री. एस. पी. रोडे १.३.२००८ 
निवडसूची वर्ष : सन २००८-२००९ 
al श्री. एन. व्ही. ताकसांडे १९.९.२००८ 
२ श्री. ए. ए. सगणे १९.३.२००९ 
३ श्री. एन. एच. जळकोटे १९.३.२००९ 
४ | att. पी. एस. मंडपे (अ.जा.) (तथापि खुल्या प्रवर्गातून) १९.३.२००९ 
५ _ श्री. ए. व्ही. देवधर १९.३.२००९ 
६ श्री. पी. ए. तरटे ३०.५.२००९ 
७ | aft. आर. टी. पाटील ३०.५.२००९ 
३. वरील अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून, महाराष्ट्र 


नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११ (४) नुसार करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१०/ प्र.क्र. ५४ / सेवा-१ 


४. वरील प्रमाणे अनुज्ञेय व देय ठरणारी वेतन व भत्त्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम, संबंधित अधिकारी 


ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत अथवा ज्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त sie असतील, त्या 


कार्यालयातील वेतन व भत्त्यांची देयके ज्या लेखाशीर्षातून आहरित व संवितरीत करण्यात येतात, त्याच 


लेखाशीर्षाखालील उपलब्ध अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावी. 


५. न्यायालयीन निर्णय / ज्येष्ठतेचे पुनर्विलोकन अथवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे, 


उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या अधीक्षक अभियंता (निवडश्रेणी) (स्था) पदावरील पदोन्नतीच्या 


दिनांकात बदल करणे अनिवार्य ठरल्यास व तसे केल्याने संबंधितांना प्रदान करण्यात आलेल्या रकमेचे 


अतिप्रदान झाल्यास, ती रक्‍कम वसूल करण्याच्या दृष्टीने संबधितांकडून तसे हमीपत्र भरुन 


घेतल्यानंतरच, त्यांना देय असणारी थकबाकीची रक्‍कम अदा करण्यात यावी. 
सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८ ०९१०१५४६२६७६१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Palande Ki: Babanrao 


Palande Kisanrad ५५५७५५५७५० 


2.5.4.20=514911d765e05f227cdbfc1 5f18f6435e0084f59637. 
b95f9aefeebc40be45e7, 


B a b a n fa (0 INumber=0408959d1a26199fdc46e1 3b6a0ce1c7ecf2be2 
42adc4459176436f76feba2: Palande Kisanrao Babai 


Date: 2018.09.10 15:50:15 +05'30' 


(किसनराव पलांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
३. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / नाशिक / अहमदनगर / औरंगाबाद / अमरावती / यवतमाळ / 
नागपूर, 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१३), मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. मा.मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१०/ प्र.क्र. ५४ / सेवा-१ 


११. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१३. प्रधान सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१४. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१५. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कार्यासन अधिकारी / आस्था-१, आस्था-२, आस्था- ३, प्रशा-२, रोखशाखा, संगणक कक्ष, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
qo. सर्व संबंधित पदोन्नत अधिकारी खालीलप्रमाणे : 
अधिकाऱ्याचे नाव द्वारा अग्रेषित 
‘ie श्री. एस. आर. नंदर्गीकर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
(मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई) 
२ श्री. बी. ए. गांगुड, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता व सहसचिव, | अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
3 श्री. पी. के. निनावे, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, नागपूर सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
संकल्पचित्र मंडळ, नागपूर 
४ श्री. एस. एम. रामचंदानी, सेवानिवृत्त सविव, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
५ श्री. पी. डी. ममदापुरे, सेवानिवृत्त सविव, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 
६ श्री. एस. एम. सबनीस, सेवानिवृत्त सचिव, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
७ श्री. एस. व्ही. चहांदे, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, अमरावती सा.बां.प्रा.विभाग यांच्यामार्फत 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 
८ श्री. एन. टी. बोराडे, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई 
९ श्री. जी. एम. कंधारे, सेवानिवृत्त सचिव, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
| ० (ait. एम. झियाउद्दीन, सेवानिवृत्त सचिव, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
११ श्री. टी. व्ही. कोथम, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, औरंगाबाद सा.बां.प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 
१२ श्री. एस. पी. सोनवणी, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
१३ श्री. एन. डब्ल्यू. मेढकर, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता,  ।मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे 
१४ श्री. एस. बी. तामसेकर, सेवानिवृत्त सचिव, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
१५ श्री. एस. एम. पंचगल्ले, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
१६ श्री. एस. सी. चौधरी, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, अमरावती सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, अमरावती 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-१२१०/ प्र.क्र. ५४/ सेवा-१ 


१७॥श्री. जी. आर. दुसेजा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
१८ श्री. पी. जी. गणवीर, सेवानिवृत्त सचिव, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
१९ श्री. एस. पी. रोडे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
२० श्री. एन. व्ही. ताकसांडे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
विशेष प्रकल्प प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
२१ श्री. ए. ए. सगणे, सचिव, अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय, मुंबई यांच्यामार्फत 
२२ श्री. एन. एच. जळकोटे, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, नाशिक सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
२३ श्री. पी. एस. मंडपे, सेवानिवृत्त सचिव, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
२४ श्री. ए. व्ही. देवधर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, मुंबई सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
२५ श्री. पी. ए. तरटे, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, नाशिक सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर 
२६ श्री. आर. टी. पाटील, सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, नाशिक सा. बां. प्रा. विभाग यांच्यामार्फत 
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, नाशिक 


१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


